महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी 
रुपये १५,६००-३९,१०० + TS पे रुपये ५,४०० या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदव्युत्तर 
पदवी/ पदविका अभ्यासक्रमानंतरच्या सुधारित 
पदस्थापनेत अंशत: बदल. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः AAS २०१९/प्र.क्र.४० /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २८ मे, २०१९. 


वाचा :- 9) शासन आदेडा क्र.मवैअ-२०१८/प्र.क्र.२०८/सेवा-३, दि.१९.०९.२०१८ 
2) शासन आदेशा समक्रमांक दि.१७.१२.२०१८ 


शासन Beat :- 


वाचा येथील शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन बँड रुपये १५,६००-३९,१०० 
+ ग्रेड वेतन रुपये ५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रमानंतर 
पदस्थापना देण्यात आली होती. त्यातील खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या बाबतीत स्तंभ क्र. ३ मध्ये 
त्यांच्या नावासमोर नमूद ठिकाणी पदस्थापना करण्यात आली आहे. आता दि.१९.०९.२०१८ व दि.१७.१२.२०१८ च्या 
आदेशान्वये देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत अंडत: बदल करुन त्यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ४ येथे त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवी अंशत: बदलीनंतरची पदस्थापना 
अभ्यासक्रमानंतरची पदस्थापना 


२ ३ aa 2 आया 


डॉ. सिध्देश्वर रामराव मुंडे | स्री रु पहुर ता पारनेर जि जळगाव | कुटीर रुग्णालय नेकनूर, जि बीड 


ca 
| a | 
२ | डा. दामोदर भिवाजीमोरे | ता आअवेभववाडी, जिरत्नागिरी ।|ताआअशिरुरजि पुणे 
3 
४ 


डॉ. राजेंद्र बाबुराव शिदे ग्रारु वाशी जिउस्मानाबाद स्री रु उस्मपानाबाद 
डॉ. तेजराज स. भलावी उ जि रु हिंगणघाट, जि वर्धा ग्रारु पारशिवणी जि नागपूर 
५ | डॉ. अमोल धात्रक उजिरुमुल, जि चंद्रपूर उजिरु आरमोरी जिंगडचिरोली 
६ | डॉ. माणिक वामनराव ग्रारु राहाता, जि अहमदनगर विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, जि 
राऊत नाशिक 
७ । डॉ. रामनाथपी. दिघे प्राआकेवावे, ता. खेड जि. प्राआ के राजुर, ता अकोले, जि 
रत्नागिरी अहमदनगर 
८ | डॉ. पुरुषोत्तम पाटील प्राआकेअनदुर,तानळदुर्गजि ।उठजिरुकळंब, जिउस्मानाबाद 
उस्मानाबाद 


९ | डॉ. हेमचंद्र par जिल्हा क्षयरोग केद्र, जि सिधुदुर्ग । जिल्हा क्षयरोग केद्र, जि चंद्रपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ २०१९/प्र.क्र.४० /सेवा-३ 


२. वाचा येथील दि.१७.१२.२०१८ च्या आदेशात नमूद अटी व शर्ती उक्त तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 
लागु राहील. 


३. सदर आदेशा महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) च्या तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१०५५४०५५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


AN AD -O 


८ 0०८ 


4 


Nn S&S ८-४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 


११) 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


e ee 
Va I S h a M U Nn a | Health Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708981b5 


122e87c8346c4cc7468f821, 


serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd85325223ac 
B h a [| (0 ५ e eef69d02bd455b7ca6972491623e0, cn=Varsha Munjaji 
sles 19.05.28 19:29:36 +05'30' 
व. मुं. भरोसे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 
सहसंचालक (अ. व प्र) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक, लातूर, कोल्हापूर, पुणे, नागपूर. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, सर्व. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सर्व. 

मा. मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय मुंबई. 

संबंधित वैद्यकीय अधिकारी 

(संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 

निवड नस्ती सेवा-३ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


